वन महोत्सव २०२४-२५ 
वन महोत्सव कालावधीत 
“अमृतवृक्ष आपल्या दारी” ही 
योजना राबविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. साववि- २०२४/ प्र.क्र. २९/ फ-११, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १८ जून, २०२४ 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. वनम २०१६/प्र.क्र.9७१/फ-११ दि. ४.६.२०१६. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. साववि २०२१/प्र.क्र.२०/फ-११ दि.४.०६.२०२१. 

३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. साववि २०२२/प्र.क्र.३४/फ-११ दि.२०.०६.२०२२. 

४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. साववि २०२३/प्र.क्र.४४/फ-११ दि.२८.०६.२०२३. 

५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र 

कक्ष १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/१८९/२०२४-२५ दि. ११.०६.२०२३. 
प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय वननीती १९८८ नुसार पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 
३३ टक्के भूभाग वनाच्छादित असणे आवश्‍यक आहे. तथापि महाराष्ट्र राज्यामध्ये तुलनात्मकदृष्टया 
हे प्रमाण कमी आहे. मोठ्या प्रमाणात हहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे वातावरण बदल होऊन 
जागतिक तापमान वाढ होत आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि प्रदेशाचे नैसर्गिक सौंदर्य 
टिकवण्यासाठी वृक्षारोपण मोहिमेला अत्यंत महत्त्व आहे. महाराष्ट्र राज्य हरितीकरणाच्या विविध 
योजना राबवून राज्याचे हरित आच्छादन वाढविण्यामध्ये आणि देशाच्या वन धोरणाच्या उद्दिष्टांची 
पूर्तता करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अग्रेसर आहे. राज्याने यापूर्वी ५० कोटी वृक्ष लागवड, बेल वन, अमृत 
वन, पंचायतन वन अशा योजनांच्या माध्यमातून वनीकरणासोबतच ळोकसहभाग वाढविण्याचा 
आणि जनपरंपरांचा आधार घेऊन वन आणि वृक्ष संवर्धनाचा प्रयत्न केला आहे. दिनांक १५ जून ते 
३० सप्टेंबर हा काळ वन महोत्सवाचा काळ म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यात येतो. या कालावधीत 
वृक्ष लागवडीसाठी लोकांना उद्युक्त करण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत सवलतीच्या दराने रोपांचा 
पुरवठा करण्यात येत असतो. याव्यतिरिक्त केंद्र शासनाकडून अलिकडेच “एक पेड माँ के नाम - 
Plant4Mother” ही संकल्पना राबविणेबाबत सुचना प्राप्त झालेल्या आहेत. 

१५ ऑगस्ट २०२२ मध्ये आपल्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण झाली असून अमृतकाळ सुरू 
झालेला आहे. महाराष्ट्र राज्याने सुरू केलेली हरित चळवळ अधिक लोकाभिमुख व्हावी, आणि 
प्रत्येकाचा यात सहभाग मिळावा तसेच येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे या हेतूने वर्ष 
२०२४ मध्ये महाराष्ट्र वनविभागामार्फत वनमहोत्सव काळात “अमृतवृक्ष आपल्या दारी” योजना 
संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेद्वारे प्रत्येक नागरिकास अमृत वृक्ष लागवडीच्या 
चळवळीमध्ये सहभाग घेता येऊ शकेल व पर्यावरण संवर्धनामध्ये सहभागी होता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि- २०२४/ प्र.क्र. २९/ फ-११ 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाच्या “एक पेड माँ के नाम - Plant4Mother” योजनेची देखील पूर्तता व्हावी 
तसेच राज्याने यापूर्वी अवलंबिलेले वृक्ष लागवडीचे धोरण अखंडपणे पुढेही चालू राहावे आणि या 
कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच खाजगी मालकीचे पडीक क्षेत्र आणि शेत बांधावर, रेल्वे दुतर्फा, 
कालवा दुतर्फा तसेच रस्ता दुतर्फा क्षेत्रात, सामुहिक पडीक क्षेत्र व गायरान क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात 
वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम घेता यावा तसेच सर्वसामान्य शेतकरी व वृक्षप्रेमी यांना माफक दरात रोपे 
उपलब्ध व्हावीत यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वन महोत्सवाच्या कालावधीत “अमृतवृक्ष 
आपल्या दारी” योजना राबविण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यानंतरच्या सर्वसाधारण कालावधीत खाली 
नमूद केलेल्या सवलतीच्या दराप्रमाणे रोपांचा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. रोपांची वन महोत्सव सर्वसाधारण कालावधीत 
क्र. साड आया प्रतवारी | कालावधीतील रोप प्रति रोपाचा दर (रुपये) 
विक्रीचे दर प्रति रोप 
(रुपये) 

5 ९ महिन्यांचे सर्वसाधारण | ॥ २१ 33 
प्रजातीचे रोप 8 १३ २६ 
() a an q २४ 
२ | १८ महिन्यांचे व A 43 ८३ 
त्यावरील सर्वसाधारण शिरा ३२ ६७ 
प्रजातीचे रोप C २६ ६० 
३ | बांबू कंद A १७ 
बिड १२ 
४ | १५ महिन्यांचे पिशावीतील | A १३ २५ 
बांबू रोप Fee | ९ १८ 


२. ज्या शासकीय यंत्रणांना/स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वृक्ष लागवड करावयाची आहे व 
त्यांच्याकडे जागा उपलब्ध आहे मात्र त्यांच्याकडे रोप निर्मितीसाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक 
तरतूद उपलब्ध नाही, अशा यंत्रणांना या वन महोत्सव कालावधीत उपलब्ध जागेच्या प्रमाणात 
वृक्षलागवड करणेसाठी आवश्‍यक रोपांचा मोफत पुरवठा नजिकच्या रोपवाटिकेतून रोपांच्या 
उपलब्धतेनुसार केला जाईल. याव्यतिरिक्त वनीकरणाच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अनुभवी 
अशासकीय संस्थांना शासकीय जमिनीवर (वनेत्तर) वृक्षलागवड करावयाची असल्यास त्यांनी 
आवश्यक असलेल्या रोपांची मागणी संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मार्फत केल्यास त्यांना 
देखील रोपांचा मोफत पुरवठा उपलब्धतेनुसार करण्यात येईल. 

३. वृक्षारोपण व पर्यावरण संवर्धनाचे संस्कार विद्यार्थ्यांवर होणेकरिता व या कार्यात त्यांचा 
अधिकाअधिक सहभाग मिळवण्याकरिता आणि अशा शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरांभोवती 
संरक्षक भिंती असल्याने रोपांचे संरक्षण व संवर्धन होणे सोयीचे असल्याने वृक्ष लागवड करू 
इच्छिणारी शाळा/ विद्यालय/ महाविद्यालय यांनी रोपांची मागणी केल्यास त्यांना वन महोत्सव 
कालावधीत मागणीनुसार मोफत रोपांचा पुरवठा उपलब्धतेनुसार करण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि- २०२४/ प्र.क्र. २९/ फ-११ 


४. पोलिस, संरक्षण बल यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र व मनुष्यबळ उपलब्ध असते. संरक्षण 
बलाकडील क्षेत्र हे संरक्षित असल्यामुळे तिथे लावलेल्या रोपांच्या संवर्धनाची हमी असते. तथापि, 
त्यांच्याकडे वनीकरणासाठी सामान्यत: आर्थिक तरतूद नसते. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या 
संरक्षण बलांना वनमहोत्सव कालावधीत उपलब्ध जागेनुसार वृक्षलागवड करणेसाठी रोपांचा मोफत 
पुरवठा नजिकच्या रोपवाटिकेतून केला जाईल. तसेच संरक्षण बल यांची मागणी असल्यास व 
शासकीय रोपवाटिकेत रोपे उपलब्ध असल्यास वन महोत्सव कालावधी व्यतिरिक्त सर्वसाधारण 
कालावधीमध्ये देखील सदरील तरतूद लागू राहील. 

५. उपरोक्तप्रमाणे यंत्रणा/संस्था यांना लागणाऱ्या रोपांची आगाऊ मागणी लगतचे 
उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) किंवा विभागीय वन अधिकारी, (सामाजिक वनीकरण विभाग) यांचेकडे 
सोबतच्या मागणी पत्राद्वारे करावी. रोपाची उचळ करून वाहतूकीसाठी होणारा खर्च संबंधित 
यंत्रणा/संस्थेने करावा. सदर यंत्रणा/संस्थांनी पुरवठा करण्यात आलेल्या रोपांच्या लागवडीची 
माहिती संबंधित विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण / उप वन संरक्षक, प्रादेशिक 
यांचेकडे देणे बंधनकारक राहील. लागवड केलेल्या Wid Geo Tagging करून पुढील 3 
वर्षापर्यंत जिवंत रोपांची टक्केवारी (ऑक्टोबर / मे) या काळावधीत घेऊन संबंधीत यंत्रणेने त्याची 
नोंद त्यांच्याकडील नोंदवहित ठेवावी. 


६. वन महोत्सव कालावधीत “अमृतवृक्ष आपल्या दारी” हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी 
व जास्तीत जास्त लोकांना सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शहरी भागात मागणीनुसार 
वनमहोत्सव केंद्र (HATS १० पर्यंत) १५ जून, २०२४ ते १५ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत शासकीय 
कार्यालयाच्या आवारात उघडून त्याद्वारे रोपे पुरवठा करण्यात यावा. यासाठी उपवनसंरक्षक 
(प्रादेशिक) व विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण विभाग) यांनी समन्वय साधून 
वनमहोत्सव केंद्र उघडण्यासाठी कार्यवाही करावी. 


७. वन महोत्सवाच्या कालावधीत (दिनांक १५ जून ते ३० सप्टेंबर) “अमृतवृक्ष आपल्या दारी” 
योजनेचे व वन महोत्सवाचे प्रयोजन व महत्व याबाबत प्रभावीपणे सर्वदूर पोहोचणाऱ्या माध्यमातून 
जिल्हा माहिती अधिकारी /विभागाचे Social Media Handles/ विभागाची Website Utah 
योग्य प्रसिद्धी करण्यात यावी. 

८.  अमृतवृक्ष योजनेत लागवड केलेल्या रोपांची माहिती शासकीय यंत्रणा/झाळा/महाविद्यालये 
“नागरिक यांनी वन विभागाच्या विकसित केलेल्या - “अमृतवृक्ष' मोबाईल अँप / वेब अँप मध्ये 
स्वेच्छेने भरण्यास आवाहन करण्यात येत आहे. मोफत पुरवठा केलेल्या रोपांची माहिती संबंधित 
शासकीय यंत्रणेने सदर अपवर भरणे आवश्‍यक आहे. 

९. वनमहोत्सव योजनेतर्गत उपरोक्‍त नमूद केल्यानुसार दिनांक १५ जून ते ३० सप्टेंबर या 
वनमहोत्सव कालावधीत मोफत रोपे वाटप, सवलतीच्या दराने वाटप करणे, “अमृत वृक्ष आपल्या 
दारी” या उपक्रमांतर्गत रोपे वाटप करणे व सदर योजनेच्या प्रसिध्दीकरीता होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक सी-७, मुख्य लेखाशिर्ष-२४०६ वनीकरण व वन्यजीव-१०१-वन संरक्षण व विकास व 
पुनर्निर्मिती-११)(३४)(२४०६ ८५५१) (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि- २०२४/ प्र.क्र. २९/ फ-११ 


१०. उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), विभागीय वन अधिकारी, (सामाजिक वनीकरण) यांनी विक्रीतून 
एकूण जमा झालेला महसूल बाबत चालू आर्थिक वर्षाचा तपज्ञील सोबतच्या विहित नमुन्यात प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक, (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना सादर करावा. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६१८१४५४१६१६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by INGALE VINAYAK BALASAHEB 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
| N G A L E Vi N AYA K 2.5.4.20=4282a00b0a0507f339edd9409eebc43f466c57e 


6ec219f022cb4d8e9d79999ec, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 

BA LASA H E B serialNumber=B9DD74802COE9E87CDD582D1AEA8DC4 
506C60DEA869DFEOB71557BF4A56623D7, cn=INGALE 
VINAYAK BALASAHEB 
Date: 2024.06.18 15:11:07 +05'30' 


(वि. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) विभागीय आयुक्त सर्व 
५) मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक) सर्व 
६) वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण वृत्त पुणे / ठाणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर 
७ जिल्हाधिकारी सर्व 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व 
९) उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) सर्व 
आयुक्‍त महानगरपालिका सर्व 
विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग (सर्व) 
विभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) सर्व 
सहसंचालक (कृषी), सर्व 
जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी सर्व 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
कार्यासन अधिकारी, व्यय- ०६/अर्थ- १७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई- ३२ 
अवर सचिव, फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
निवडनस्ती / फ- ११ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
94 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 


Se De ae ase i a a eS se lc eel SSS ll a se ls Sse lee wae 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि- २०२४/ प्र.क्र. २९/ फ-११ 


शासन निर्णय क्र. साववि-२०२४/ प्र. क्र. २९/ फ-११ 
शासकीय /निमशासकीय विभाग /स्थानिक स्वराज्य संस्था/ शाळा / विद्यालय / महाविद्यालय / 
संरक्षण बल यांचेकरीता रोपे मागणी पत्र / अर्ज 


प्रति, 
उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक)/ विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण) 
दीन जिल्हा 
विषय: मोफत रोपांचा पुरवठा होणेबाबत. 
महोदय, 
त. काता नावा य य्यक क तात पदनाम 


७ ०. eee, विभाग / शाळा / विद्यालय / महाविद्यालय 
Sea eae es ue प्रमाणित करतो की, शासन निर्णयानुसार वृक्ष लागवडीसाठी आमच्या 
वाकय एवढ्या ठिकाणी ........... एवढे खड्डे खोदुन ठेवलेले आहेत. तरी वृक्ष लागवडीसाठी 
मामे रोपांची गरज आहे. 


१) सदर रोपे शासकीय दरात घेण्याकरिता आमच्या यंत्रणेजवळ रोप लागवडीकरिता अनुदान 
उपलब्ध नाही. 

२) सदर रोपे खरेदी करिता आम्ही/ इतर स्त्रोतातून प्रयत्न केला परंतु निधी उपलब्ध झालेला 
नाही. 

३) आमच्याकडे कार्यालय खर्च व इतर किरकोळ खर्चाकरिता सुद्धा अनुदान उपलब्ध नाही. 


करिता आम्हाला लागणारी........................... रोपे मोफत उपलब्ध करून देण्यात 
यावीत, ही विनंती. सदरची रोपे ही आमच्याकडे उपलब्ध जागेवर लावण्यात येतील. तसेच 
लागवड केलेल्या रोपांचे Geo Tagging करून पुढील ३ वर्षापर्यंत जीवंत रोपांची टक्केवारी 
(Oct/May) घेऊन नोंदवहीमध्ये नोंद घेतळी जाईल. 


दिनांक आपला, 

स्थान सही.......... 
नाव......... 
पदनाम....... 
जिल्हा........ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि- २०२४/ प्र.क्र. २९/ फ-११ 


शासन निर्णय क्र. साववि-२०२४/ प्र. क्र. २९/ फ-११ 


महसूल व वन विभाग 


क्रमांक:-साववि- २०२४/प्र. क्र.२९ /फ-११, दिनांक १८.०६.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. | तयार करण्यात  एकूणविक्री | विक्रीतून वसूल शिल्लक 
आलेल्या एकूण झालेल्या झाळेली रक्‍कम राहिलेल्या 
रोपांची संख्या । रोपांची संख्या | (रुपये हजारात) | रोपांची संख्या 
(लाखात) (लाखात) (लाखात) 
शिश २ ३ ४ षु 


उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक) / विभागीय वन अधिकारी, 


सामाजिक वनीकरण विभाग, 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


